आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी 
वितरण. ( मागासवर्गीय कल्याण- शिक्षण व 
मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना- लेखाशीर्ष 
२२३० ०७५५) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२५ मार्च, २०२१. 


वाचा - 


१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४ /अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 

२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकास-२०१९/ प्र.क्र.०७/ का-३(२), 
दि.४.११.२०२०. 

३) आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्रमांक-व्यशि-२०२०/प्र.क्र.३८/का-९. 


शासन निर्णय:- 


आदिवासी विकास विभागाच्या अधिनस्त शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांना संलग्न व्यवसाय 
प्रशिक्षण केंद्रे कार्यान्वित आहेत. सदर व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनावरील खर्च 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-५ अंतर्गत (०१) (०१)-खास शिक्षण व मार्गदर्शन केंद्राची 
स्थापना या योजनेच्या लेखाशीर्ष २२३० ०७५५, ५०- इतर खर्च यामधील अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
येतो. या अनुषंगाने सदर लेखाज्रीर्षाखाली सन २०२०-२१ या वर्षात सुधारीत अंदाजात मंजूर रू.२००.०० लक्ष 
तरतूदीपैकी रू.४५.०९ लक्ष ( अक्षरी रूपये पंचेचाळीस लक्ष नऊ हजार फक्त ) इतका निधी योजनेचे नियंत्रक 
अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधीचा 
विनियोग शासकीय आश्रमशाळांना संलग्न व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाकरीता 
करण्यात यावा. सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या 
उपाय योजना करुन खर्च करावा. 

३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देश्ांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 


8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२१०/व्यय-१४, 
दि.१६.०३.२०२१ अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२३१८२८३००७२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarro 


Ravindra Aut 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a mM b a [| ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee1f453c9a1c5a89d8 
€4897737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 


Aute कणा eae 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर. 
६. उपसचिव / कक्ष अधिकारी (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४ व अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


